येवला, इगतपुरी व सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय, 
वरिष्ठ स्तर स्थापन झाले असल्याने, या 
न्यायालयांकरिता संगणक सामग्री खरेदी 
करण्याकरिता रु.३३,४३,३९८/- इतक्या रकमेच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. संप्रिसा- २०२३/प्र.क्र.११/का. ७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ मे, २०२३. 
संदर्भ:- १) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे 
पत्र WH. Spl./Comp./028/2023, दिनांक 09.02.2023. 
2) विभागाच्या दिनांक २४.०४.२०२ ३रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना :- 
केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी येवला, 
इगतपुरी व सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर स्थापन झाळे असल्याने, या न्यायालयांकरिता 
संगणक सामग्री खरेदी करण्याकरिता संदर्भ क्र. १ अन्वये प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. सदर 
प्रस्तावास माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे अभिप्राय घेण्यात आले असून, विभागाच्या प्रकल्प 
अंमलबजावणी समितीच्या दिनांक २४.०४.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. 
यानुषंगाने येवला, इगतपुरी व सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर स्थापन झाले असल्याने, या 
न्यायालयांकरिता संगणक सामग्री खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

येवला, इगतपुरी व सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर स्थापन झाले असल्याने, या 
न्यायालयांकरिता संगणक सामग्री खरेदी करण्याकरिता रु.३३,४३,३९८/-(अक्षरी रु. तेहतीस लक्ष त्रेचाळीस 
हजार तीनी ASAT Had) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


2. संगणक सामुग्री खरेदीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:- 
Sr. No. Hardware Name Qty. Rate Total Amount 
1. All-in-one Touch Computers 03 1,06,000.00 3,18,000.00 
with23.8 inch Display 
2. All-in-one Non Touch 21 64,681.76 13,58,3 16.96 
Computers with21.8 inch 
Display 
3. UPS 1 KVA 27 8,400.50 2,26,813.50 
वी Sheet Fed Scanner | 06 | 43,493.00 2,60,958.00 
5. Laser Printer (Duplex) 21 25,700.00 5,39,700.00 
Mono Laser Printer 
i 4 Multi Function Printer 03 43,200.00 1,29,600.00 
Mono Laser Printer 
28,33,388.46 
18% GST 5,10,009.92 


Total 33,43,398.38 


शासन निर्णय क्रमांकः संप्रिसा- २०२३/प्र.क्र.११/का. ७ 


३. सदर खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक २४.०८.२०१७ व 


०८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार Gem पोर्टलवरुन विहित पध्दतीने करण्यात यावी. 
४. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-२, २०५२ सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) विधी व न्याय 


विभाग, (००) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद (२०५२ ५११६) या लेखाशिर्षाखाली 
१७ संगणक खर्च" या उदिष्टांतर्गत भागविण्यात यावा. 
ष्‌. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ उप विभाग-२ 
मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. यानुषंगाने निधीबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०५०९१५५९५३७५१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NANDKISHOR == Sees 
LALLUMORE |: 


(नंदकिशोर ल. मोरे) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 


प्रति, 
१. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 
२. मा. प्रमुख न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, नाशिक, 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, मुंबई/नागपूर, 
५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, ६ व ७वा मजला अपीजे हाऊस, दिनशॉ वांच्छा 
रोड, के. सी. कॉलेज जवळ, चर्चगेट, मुंबई-२०. 
१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, ६ व ७ वा मजला अपीजे हाऊस, दिनशॉ वांच्छा 
रोड, के. सी. कॉलेज जवळ,चर्चगेट, मुंबई-२०. 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
१२. कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१३, २३ व २४ विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. निवड नस्ती/का. ७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


